अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
न केल्यामुळे/अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना 
सेवा विषयक/ सेवा निवृत्ती विषयक लाभ मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी ११२३/प्र.क्र.२९/आरक्षण-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६- ब, 

दि.२१ डिसेंबर, २०१९. 

१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ए/१६- 
ब. FE. 98.92.2022. 

2) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी 9928/ प्र.क्र .४५/ 
आरक्षण-२ (१६-ब), दि.७.५.२०२४. 

३) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी११२४/प्र.क्र.४५/आरक्षण-२ 
(१६-ब), दि.१५.५.२०२४. 


प्रस्तावना : 


या विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन 


निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सेवा 


विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक लाभ संदर्भाधीन 


क्र.२ येथील दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहेत. 


तसेच सदर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या 


सेवेचा विचार करुन १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्याच्या 


कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्याचे आदेश 


देण्यात आलेळे आहेत. सदर ११ महिन्याच्या सेवेनंतरचा १ दिवसाचा तांत्रिक खंड 


क्षमापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


शासन निर्णय दि.२१.१२.२०१९ अनुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात 


आलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व 


सेवा निवृत्ती विषयक लाभ संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी ११२३/प्र.क्र.२९/आरक्षण-२ 


निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आळे असून या संदर्भात पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत 
आहेत. 


१) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या 


अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक ११ महिन्याच्या सेवेनंतरचा १ दिवसाचा तांत्रिक खंड 


सर्व सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक 


लाभांसाठी क्षमापित करण्यात येत आहे. 


२) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयापूर्वी सेवामुक्‍त केलेल्या ज्या अधिकारी/ 


कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, अज्ञा अधिकारी/ 


कर्मचाऱ्यांचा Varga केल्याच्या दिनांकापासून अधिसंख्य पदावर पुनर्नियुक्‍तीपर्यंतचा 


कालावधी (खंड), महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ अनुसार केवळ 


निवृत्तीविषयक लाभ मिळणेसाठी क्षमापित करण्यात येत आहे. तथापि, अशा अधिकारी/ 


कर्मचाऱ्यांचा सेवा मुक्‍त केल्याच्या दिनांकापासूनचा अधिसंख्य पदावर नियुक्ती 


करेपर्यंतच्या कालावधीची गणना कोणत्याही सेवा विषयक व सेवा निवृत्ती विषयक 


लाभांसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊ नये. 


3) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/ कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र नसल्याने त्यांना 


सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही. 


४) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानंतर अनुसूचित जमातीच्या 


प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्‍त झालेल्या व संबंधित जात प्रमाणपत्र अवैध 


ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 


विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे 


प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम Yo 


व ११ अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.७.५.२०२४ च्या परिपत्रकास संदर्भ Hy येथील 


दि.१५.५.२०२४ च्या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात आळेली आहे. सदर दि.७.५.२०२४ चे 


परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहे. 


३. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय 


कार्यालयांना व आस्थापनांना सदर शासन निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत 


स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन त्याप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना 


त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे द्याव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी ११२३/प्र.क्र.२९/आरक्षण-२ 


४. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 


२०२४१००४१९००५५१००७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RASIK AMBADAS 
KHADSE 


(र. अं. खडसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद 
) 

) 

) 

) 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा 

सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई 

१७) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 


१०) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

१८)प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


११ 
१२ 
१३ 
१5 


१९) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२०) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

29 सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

२२)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२३) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
२४)सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

२५) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

२६) संचालक, समाजकल्याण, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी ११२३/प्र.क्र.२९/आरक्षण-२ 


QU) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२८)संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२९) संचालक, सेवायोजन, मुंबई 

30) महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

३१)महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

३२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


33) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३४) सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
३५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

३६) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 

30) निवड नस्ती, कार्यासन आरक्षण-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


